५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी 
सेवेची ३० वर्षे सेवा झालेल्या महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-अ अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्ग 
यांचे पुनर्विळोकनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक-आकृवि-१२२१/प्र.क्र.9९/१५-ओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ जून, २०२१. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १० जून, २०१९. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र.कृषिआ-१०२०/प्र.क्र.२८७/१६-अ, 
दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.मकृसे, गट-अ/अकृअ/५०-५५/पुनर्विलोकन/आस्था-१/ 
१५४८६, दिनांक २८/०४/२०२१. 


शासन आदेशा :- 

संदर्भिय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमविण्याचे निकष 
विषद केले आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.२ अन्वये कृषि विभागांतर्गत पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांची वयाची ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर सेवेत 
पुढे चाळू राहण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विलोकन करुन शिफारस करण्यासाठी 
कृषि विभागाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पुनर्विळोकन 
करण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन समितीची स्थापना केली आहे. त्यानूसार पुनर्विलोकन समितीने 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांच्या सेवा 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापुढे सुरु ठेवण्यास शासन मान्यता दिली आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव संवर्ग 

| श्री.आर.एस.नाईकवाडी, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२ श्री.डी.बी.बोटे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 

३ श्री.एम.एल.चपळे, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 

४ श्री.डी.जी.मुळे महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 

षु डा.ए.आर.हसनाबादे महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि-१२२१/प्र.क्र.७९/१५-ओ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८१२१९५७८३०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ent, postalCode=400032, st=Mahi hi 


Digitally signed by Amol Nilakanth Sakhark: 
sf Mi 
=! 075 1d094e56d974e1 a44ec234c475fb0de5b35a79 
88f212b260: 


harasht Agi and 
Amol Nilakanth = 
2.5.4. 
टाल 
imber=bb4888cebbf4b7a6440c653 1a52925e3c8140b1 
a h a r a r 28df723d8f006d1 1bc169a08, ‘Al | Nilakanth Sakharké 
Di 


ite: 2021.06.18 12:25:27 +05'30' 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव. 


प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
४. सर्व संबंधित अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
५. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती/१५-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


